महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, 
शासकीय तंत्रनिकेतने, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
यांच्या बदलीबाबत. 


झासन निर्णय क्र. बदली-४३१८/प्र.क्र.१४२/१८/तांशि-७ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय तंत्रनिकेतनातील 


खालील विवरणपत्रात नमूद अध्यापकांची बदली करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत संस्था ' बदली करण्यात अभिप्राय 
आलेली संस्था 
हिं श्री. श्रीकांत मारूती नाईक, विभाग शासकोय शासकोय विनंती बदली 
प्रमुख, विद्युत अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन, तंत्रनिकेतन, 
खामगांव. कोल्हापूर. 
२ श्री.तरंगे पांडुरंग हरिदास, शासकीय शासकीय विनंती बदली 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत तंत्रनिकेतन, तंत्रनिकेतन, 
अभियांत्रिकी अमरावती. कोल्हापूर. 
३ श्री. मडावी HAS केशवराव, शासकीय शासकीय विनंती बदली 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत तंत्रनिकेतन, तंत्रनिकेतन, 
अभियांत्रिकी कोल्हापूर. अमरावती. 
४ श्री.जितेद्र देविदास चौधरी, शासकोय शासकीय विनंती बदली 
अधिव्याख्याता,भौतिकशास्त्र तंत्रनिकेतन, तंत्रनिकेतन, 
मुंबई अहमदनगर 
०२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील 


सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
१) आदेश तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्‍त बदली विनंतीनुसार करण्यात आली असल्याने 


त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


२) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 


संस्थेतून तात्काळ त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजु व्हावे. तसेच संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-४३१८/प्र.क्र.१४२/१८/तांशि-७ 


संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी अध्यापक हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या अध्यापकास 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३) बदली झालेले अध्यापक त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी 


आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजु करुन घ्यावे 
बदली झालेल्या अध्यापकांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 


५) बदली झालेले अध्यापक कार्यमुक्त होऊन बदलीच्या ठिकाणी रूजु झाल्याबाबतची माहिती 


03. 


तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या विभागास कळवावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८११२७१६१०५६७६०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


. DN: c=IN, ०७०५७ Of Maharasht Higher And 
Udhir Jaya — Ssssterntecetroesetat 


t=Maharashi 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc45, 


6f1e1e8621e5917d8305 
h INumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308 
ग e y b9fd7816002b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.11.27 16:23:03 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति : संबंधित अध्यापक (संस्थेमार्फत). 


Wa: 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. संबंधित,सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
७. संबंधित, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन,(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/ 2, मुंबई/ नागपूर, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. संबंधित, जिल्हा कोषागार अधिकारी, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

१२. निवड नस्ती-तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


